वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रजिमा म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मे ,२०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र. का-प्रआ/६२०१, दि.१८/०७/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रजिमा म्हणून quad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद,वर्धा यांनी सदर रस्ते Sola करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा 

वापर तसेच जिल्हा परिषद, वर्धा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, वर्धा यांचा ठराव विचारात घेऊन वर्धा जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


quad 
अ. क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक एकूण लांबी | नंतरचा 
(कि.मी) क्रमांक 
a . __ सावली (वाघ) सेलू नरसाळा इतर जिल्हा मार्ग-३५ | २०.६००  । प्रमुख जिल्हा 
काजळसरा मानोरा ते प्रजिमा २४ (२०.६००कि.मी.) कि.मी. मार्ग-४० 
ला मिळणारा रस्ता. 
२. | चिंचोली वाघोली इंसाळा इतर जिल्हा मार्ग-७२ 
पिंपळगांव येरजवाडी आर्वी वडनेर । (१२.००कि.मी.) ६५.०० प्रमुख जिल्हा 
टेंभा दोंडुर्दा शोकापूर (वाई) सेलू कि.मी. मार्ग- ४१ 
कोलही दिवरी (पिपरी) सावंगी इतर जिल्हा मार्ग-८२ 
येरला ते रा.मा.७ रस्ता. (१२.००कि.मी.) 
इतर जिल्हा मार्ग-६४ 
(७.००कि.मी.) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा मार्ग-७९ 
(९.००कि.मी.) 


इतर जिल्हा मार्ग-८१ 
(१२.००कि.मी.) 


इतर जिल्हा मार्ग-८० 
(१३.००कि.मी.) 


रा.मा.७ ते पोहणा सास्ती ढिवरी 
(पिपरी) खेकडी धानोरा ते प्रजिमा 
२३ लामिळणारा रस्ता रस्ता. 


इतर जिल्हा मार्ग-४२ 
(१५.००कि.मी.) 


94.00 


कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-४२ 


पिंपळगाव उमरी मुरपाड (सेलु) 
काजळसरा रस्ता. 


इतर जिल्हा मार्ग-५९ 
(१५.००कि.मी.) 


१५.०० 


कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-४३ 


प्रजिमा २३ते खापरी पिपरी 
जांगोणा वेली सास्ती रस्ता. 


इतर जिल्हा मार्ग- 
१०३ 
(२३.००कि.मी.) 


२३.०० 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-४४ 


रा.मा.३२९ ते काचनगाव येरणगाव 
मानकापुर फुफटा भिवापुर रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग-८० 
(४.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-२२ 
(२.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-७० 
(३.००कि.मी.) 


इतर जिल्हा मार्ग-६५ 
(४.००कि.मी.) 


१३.०० 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-४५ 


रा.मा.३२९ ते नांदगाव चिचोली 
पारडी टेंभा रस्ता. 


इतर जिल्हा मार्ग-३६ 
(५.००कि.मी.) 


इतर जिल्हा मार्ग-३६ 
(८.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-२९ 
(३.४००कि.मी.) 


१६.४०० 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-४६ 


“सदर रस्त्यावरील ज्या लांबीवर प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये कामे मंजुर आहेत 
अथवा दोष दायित्व कालावधीमध्ये आहेत sa लांबीवर सदर योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्याशिवाय 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे प्रस्तावित करण्यात येणार नाही.” या अटीवर उपरोक्त रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील वर्धा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६७.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (५७६.१५--१६७.००) 
म्हणजेच ७४३.१५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५४.६०० कि.मी. ने 
घट होऊन एकूण लांबी (११३९.७५-१५४.६००) म्हणजेच ९८५.१५ कि.मी. इतकी होईल. तसेच 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.४०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (२३१०.३१-१२.४००) 
म्हणजेच २२९७ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२९११३६२३५८१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa ५ h a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
é हँ 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
Vi Nn aya k fa 0 p at | | 8c505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.05.29 11:43:03 +05'30' 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त,नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,वर्धा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,वर्धा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 

जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,वर्धा. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


